कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मंजूर 
आकृतीबंधातील काही संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत व 
पदनामात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०८/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ जुले, २०२४ 


संदर्भ:-१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०२०/प्र.क्र.०३/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१. 
२) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/साप्र/मुका/टे-९/१०१३, 
दि. 30.04 2023, 
3) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा प्रशासकीय ठराव क्र. 33, दि.१२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना-: 


कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित आकृतीबंधास संदर्भाधीन दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मंजूर आकृतीबंधातील काही 
संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत व पदनामात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५१(४) अन्वये 
बदल/सुधारणा करण्यास, आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन दि.३०.०५.२०२३ च्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
२. आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित आकृतीबंधात मंजूर 
केलेल्या काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील कुंठतितता घालविण्यासाठी व काही पदांच्या पदनामात 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा उक्त प्रस्ताव व प्रशासकीय ठराव विचारात घेऊन, 
कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका सुधारित आकृतीबंधात मंजूर केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी 
(पेडियाट्रिको/बालरोग तज्ञ, अतिरिक्‍त शहर अभियंता, सहायक अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) या पदांच्या 
वेतनश्रेणीत व सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी, समाज सेवक या पदांच्या पदनामात तसेच, उपअभियंता 
(स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) या पदाच्या श्रेणीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५१(४) अन्वये 
सुधारणा करण्यास “परिशिष्ट-१, प्रपत्र-ब” प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास दि.०१.०६.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात 
आलेली असून, त्यामधील अटी-शर्ती कायम राहतील. 

३. आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. ६ मधील अटी व शर्तीचे पालन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०८/नवि-२८ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०८१४३९२९०८२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
S U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
20: 127 b88fa30c1 4d66b8296a2c28478562c6fd9d1d360094Fe114 
1de=400032, st=I ht 
3361 9E69D852CE1492593ABC1 DCE DFAE081AF 


5 31000९. 
'BEBABS3FB: 
£790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


ate: 2024.07.08 14:50:44 +05'30 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सोबत:- परिशिष्ट- १, प्रपत्र-“ब' 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

4) निवडनस्ती ( नवि-२८). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०८/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१९/प्र. क्र.९०८-नवि-२८, दि. ०८ जुले,२०२४ सोबतचे “परिशिष्ट-१, 


प्रपत्र “ब 

अ.क्र. | पदनाम व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिव कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिव 

uh सुधारित आकृतीबंधातील मंजूर आकृतीबंधातील काही संवर्गाच्या 
'पदनाम/श्रेणी/वेतनश्रेणी. 'पदनाम/श्रेणी/वेतनश्रेणी मध्ये 
नव्याने सुधारणा. 

९ २ 3 v 

०१ वैद्यकोय अधिव कृतोबंधातील प्रपत्र-ब मध्ये नवर्निरमि आकृतीबंधामध्ये प्रपत्र-ब नवनिर्मित 

(पेडियाट्रिक)/ | पदांचा तपशील दिलेला असून वर्ग-९ मध्ये |पदांमधील वैद्यकीय अधिकारी 

बालरोग अ.क्र. ११ वर वैद्यकोय अधिकारी (पेडियाट्रिक)/बालरोग तज्ञ या पदाची 

तज्ञ.(श्रेणी-१) | (पेडियाट्रिक)/बालरोग तज्ञ या पदाची | वेतनश्रेणी प्रपत्र-ब मध्ये अ. क्र.१९ वर 
वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१००, ग्रेड पे ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
रू.५४०० अशी नमूद असून, |रू.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रू.५४०० 
पदनाम/वेतनश्रेणी बदल प्रपत्र-ब -२ मध्ये ऐवजी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू. 
अ.क्र. २८ वर रू.१५६००-३९१००, ग्रेड पे ६६०० अशी दुरूस्ती करण्यात येत 
रू. ६६०० नमूद आहे. आहे. 

०२ । अतिरिक्‍त शहर कृतीबंधातील Wat (ब-९) पदनाम/ “अतिरिक्‍त शहर अभियंता 

अभियंता वेतनश्रेणी बदल पदांचा तपशील दिलेला | या पदाच्या वेतनश्रेणीत प्रपत्र 
(श्रेणी-१) असून वर्ग-१ मध्ये अ.क्र.२ वर “जळ |  (ब-४) मध्ये अ.क्र. ३ मध्ये 
अभियंताः' या पदाचा पदनाम बदल | २रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू. 
“अतिरिक्त शहर अभियंता असा ७६०० ऐवजी रू. १५६००- 
करण्यात आला असून, सदर Valet] ३९१०० ग्रेड पे रू. ६९०० 
वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रू. अशी दुरूस्ती करण्यात येत 
६९०० नमूद आहे. आहे. 
तथापि, अभियांत्रिकी विभागाची 
सुधारित संरचना प्रपत्र (ब-४) मध्ये अ.क्र. 
३ वर “अतिरिक्‍त शहर अभियंता या 
पदाची वेतनश्रेणी रू. १५६००-३९१०० ग्रेड 
पे रू. ७६०० नमूद आहे. 

०३ = | उप अभियंता कृतीबंधातील प्रपत्र-ब मध्ये नवनिर्मि कृतीबंधातील प्रपत्र-ब मध्ये 
(स्थापत्य/ पदांचा तपशील दिलेला असून त्यात वर्ग-२| सेवा प्रवेश नियमाप्रमाणे आणि 
विद्युत/यांत्रिको) ।मध्ये अ.क्र. १७ ब १८ वर उप अभियंता। बेतनश्रेणीनुसार रू.१५६००- 
(श्रेणी-१) (स्थापत्य) व (यांत्रिकी) संवर्ग नमूद आहे. ३९१०० ग्रेड पे रू. ५४०० 


त्याचप्रमाणे दि.०९.१२.१९९९ च्या मंजूर 
आस्थापना सूचीवर अ.क्र. ८ ब ९ बर उप 
अभियंता हा संवर्ग वर्ग-२ मध्ये दर्शविण्यात 
आला आहे. 


आकृतीबंधामध्ये उप अभियंता, 
(स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) 
संवर्ग श्रेणी-१ अशी दुरूस्ती 
करण्यात येत आहे. 


SUSHILA DHONDIRAM 


PAWAR 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०८/नवि-२८ 


oy । सहायक अभियंता | आकृतीबंधातील प्रपत्र-ब मध्ये नवनिर्मि कृतीबंधातील Wot ब-४ 
(स्थापत्य/विद्युत/ | पदांचा तपशील दिलेला असून, वर्ग-२। मध्ये अभियांत्रिकी विभागाची 
यांत्रिकी) मधील अ.क्र. १९, २० व २१ वर सहायक | सुधारित संरचनेमधील प्रपत्र ब- 
(श्रेणी-२ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिको) । ४ मध्ये अ.क्र.६ वर सहायक 

संवर्गाची ५५ नवीन पदे मंजूर केली आहेत. | अभियंता  (स्थापत्य/विद्युत/ 
सदर पदांची वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८०० | यांत्रिकी) या पदाची वेतनश्रेणी 
ग्रेड पे रू. ४४०० नमूद असून, प्रपत्रः-क | रू.९३००-३४८०० ग्रेड पे रू. 
मध्ये विभागनिहाय आकृतीबंधात सहायक | ४४०० अशी दुरूस्ती करण्यात 
अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिको) | येत आहे. 
वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८०० ग्रेड पे रू. 
४४०० नमूद आहे. 
तथापि, प्रपत्र ब-४ मध्ये अभियांत्रिकी 
विभागाची सुधारित संरचनेमधील अ.क्र.६ 
वर सहायक अभियंता 
(स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) संवर्गाची 
वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८०० ग्रेड पे 
४६०० नमूद आहे. त्यामुळे सहायक 
अभियंता ह्या संवर्गाची वेतनश्रेणी 
रू.९३००-३४८०० ग्रेड पे रू.४४०० किंवा 
९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० असे नमूद 
आहे. 

०५ | सहायक दि.०९.१२.१९९९ च्या मंजूर आस्थापना | आकृतोबंधामध्ये प्रपत्र ब-९, ब- 
सार्वजनिक । सूचीत अ.क्र.१२ वर सहायक सार्वजनिक |  ? मध्ये 'सहायक सार्वजनिक 
आरोग्य आरोग्य अधिकारी वर्ग-२ वेतनश्रेणी| आरोग्य अधिकारी या 
अधिकारी | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० a) पदनामाचे “उप मुख्य 
(श्रेणी-२) संवर्गाची २ पदे मंजूर आहेत. स्वच्छता अधिकारी असे 


दि.०१.०६.२०२१ रोजीच्या मंजूर 
आकृतीबंधामधील प्रपत्र ब-१ मध्ये 
“सहायक सार्वजनिक आरोग्य 
अधिकारी हा संवर्ग समायोजित 
करण्यात आलेला नाही. तसेच, प्रपत्र-२ 
मध्ये “सहायक सार्वजनिक आरोग्य 
अधिकारी? या संवर्गाचे पपनामात बदल 
देखील झालेला नाही. त्याचप्रमाणे प्रपत्र- 
क मधील विभागनिहाय आकृतीबंध 
संरचनेत “सहायक सार्वजनिक आरोग्य 
अधिकारी? या संवर्गाचे पदनाम कुठेही 
नमूद नाही. 

तथापि, आकृतीबंधातील प्रपत्र-क 
मधोल विभागनिहाय आकृतीबंध 
संरचनेतील (५) व (६) परिमंडळ 
कार्यालयामध्ये "उप मुख्य स्वच्छता 


नवोन पदनाम करण्यात येत 
आहे. 


SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 5:55 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०८/नवि-२८ 


Tet वेतनश्रेणी रू. ९३००- 
३४८०० ग्रेड पे ४४०० २ मंजूर पदे 
दर्शविण्यात आलेली आहेत. 

सबब, आकृतीबंधातील प्रपत्र-ब 
मधील नवनिर्मित पदांमध्ये नमूद नसलेले 
परंतु प्रपत्र-क मधील विभागवार संरचनेत 
नमूद “उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी' 
प्रपत्र ब-१ व ब-२ मध्ये अनुक्रमे 
समायोजित अथवा पदनाम बदल न 
केलेले परंतु प्रपत्रः-क मधील विभागवार 
संरचनेत कुठेही नमूद नाही. 


०६ 


समाज सेबक 
(श्रेणी-३) 


कृतीबंधातील West नवनिर्मि 
पदांचा तपशील दिलेला असून, वर्ग-३ 
मधोल अ.क्र.३८ अन्वये 'सहायक समाज 
विकास अधिकारी" वेतनश्रेणी रू. ९३००- 
३४८०० ग्रेड पे ४२०० संवर्गाची ४ नवीन 
पदे मंजूर केली आहेत. परंतु प्रपत्र--क 
मधील विभागवार आकृतीबंध 
संरचनेतील विभागांमध्ये सहायक समाज 
विकास अधिकारी हे पदनाम कुठेही नमूद 
नाही. 

तथापि, प्रपत्र-ब मध्ये नवनिर्मित 
पदांमध्ये समाज सेवक हे नवनिर्मित पद 
मंजूर नसतांना प्रपत्र-क मधील 
विभागवार आकृतीबंध संरचनेतील (२४) 
निवडणूक/जनगणना/ समाज विकास 
विभागामध्ये अ.क्र. ४ वर “समाज 
Gan वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८०० 
ग्रेड पे ४२०० या संवर्गाची नवनिर्मित ४ 
पदसंख्या नमूद आहे. 


कृतीबंधामध्ये प्रपत्र-क मध 
विभागवार संरचनेतील 
“समाज सेवक” या पदनामाची 
“सहायक समाज विकास 
अधिकारी असे पदनाम 
दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


KKKKKKKKK KKK KK KKK KKK KEK KKK KK KEK KKK EKER ER ER AERRKRKK A 


SUSHILA 
DHONDIRAM PAWAR 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


